डॉ.श्रीमती शैला हि. मिस्त्री, वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या मुलाच्या आजारावरील 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.२३६/सेवा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ . 
दिनांक:- १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःएमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दि.१९.०३.२००५. 
२ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१३/प्र.क्र.३५३/१३/राकावि-२,दि.०४.०४.२०१४. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म.रा.का.वि.सो. यांचे क्र.मुकाअ/ मराकाविसो/ प्रतिपूर्ती/ ४७/ कांदिवली/ 
वै.अधिकारी/मिस्त्र/१७२९-३१/का.क्र.१०/२०, दि.०६.११.२०२० चे पत्र. 
शासन निर्णय :- 
राज्य कामगार विमा योजना,मुंबई यांच्या वाचा क्र. 3 येथील दि.०४.१२.२०२० ला अनुसरुन कळविण्यात येते की, 
डॉ. शैला हितेंद्र fret, वैद्यकीय अधिकारी यांचा मुलगा कु.उत्कर्ष याचेवरील A Schizophrenia या गंभीर आजाराचे 
उपचारार्थ मसिना रुग्णालय, भायखळा या खाजगी रुग्णालयात दि.२५.०३.२०१७ ते दि.२२.०६.२०१७ या कालावधीत 
आंतररुग्ण उपचार घतलेले आहेत. सदर कालावधीत त्यांच्या उपचारावर एकूण रु.४,५६,१३०/-एवढा खर्च झाला आहे. 
एकूण खर्चापैकी डॉ. शैला हितेंद्र मिस्त्री, वैद्यकीय अधिकारी यांना वाचा क्र.२ येथील दि.०४.०४.२०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयामधील गठीत वाजवी समितीच्या दि.२०.०५.२०२२ रोजीतील बैठकीच्या निर्णयानुसार व वाचा क्र.१ येथील 
दि.१९/०३/२००५ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार पुढीलप्रमाणे ३,५५,४२२/- (पुर्णांकित) अक्षरी रक्‍कम (रु. तीन 
लाख पंचावन्न हजार चारशे बावीस फक्त)/--एवढया रकमेच्या प्रतिपूर्तीस शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. तपशिल (वाजवी व सचिव समितीच्या निर्णयानुसार) मागणी रक्‍कम | अनुज्ञेय अग्राह्य 
क्र रक्‍कम रक्‍कम 
fa औषधोपचार खर्च, कमाल मर्यादा-एकूण औषधोपचार खर्चाच्या | २,८८,३२९.५३ | २,५९,४९६.५७ | 2,032.28 
९०% रक्कम अनुज्ञेय 
२ | इतर कक्ष (रु.१००० प्रति दिन) १,३४,५००.०० | ८९,०००.०० | ४५,५००.०० 
३ | एंडमिठडान फिस :-५००/-, किचन :- २३०३५/-, २५,२७५.०० _ | .०० २५,२७५.०० 
बार्बर चार्जेस :- १७४०/- 
४ | डॉक्टर व्हिजीट चार्जेस प्रोसिजर फिस :- २६००/-, २०,६८५.०० | १९,५८५.०० | १,१००.०० 
डॉक्टर फिस:- १८,०८५/- 
५ | सवलत रक्‍कम -१२६६०.०० | -१२६६०.०० | 0.00 
एकूण रक्कम | ४,५६,१२९.५३ ३,५५,४२१.५७ | 900,900.95 
देय रक्‍कम रु. ३,५५,४२२/- (पुर्णाकित) अक्षरी रक्‍कम (रु. तीन लाख पंचावन्न हजार चारशे बावीस फक्त)/- 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.२३६/सेवा-१ 


या बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२०२३ या वित्तिय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.आर-१ 
२२१० - वैदकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा 
१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 
१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील रा.का.वि.योजना, 
(०१) (03) - वैदयकीय अधिक्षक, रा.का.वि.यो. रुग्णालय, कांदिवली 
(०१) वेतन (२२१० १४०२) योजनेत्तर. 


हा शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, दि.०६ जून, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१५३३०४०३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 


S A C H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59cbb 

S H A M KA N T 2b2b4d4413dff8b3f2fb177 10505f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE36E3A 
96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498B2, 

D E S A | cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 
Date: 2023.03.15 16:24:18 +05'30' 

(स.शा.देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई (मुळ देयकासह) 
प्रत:- 


१. संचाळक,(प्रशासन)/(वैद्यकीय) राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/(लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

४. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली 

५. डॉ. शैला हितेंद्र मिस्त्री, वैद्यकीय अधिकारी (आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे मार्फत), 
६. निवडनस्ती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


